अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे अंतर्गत 
जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण, उपविभाग 
धोंडावडवली या उप विभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३२०/(प्र.क्र.११७/२०२०)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६मार्च २०२० 
वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३९/१९)/मोप्र-१, 
दि.२२/१०/२०१९. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.५(१/५२८ दि.१३/०२/२०२० चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यकारी 


अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे अंतर्गत जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण, उपविभाग 


धोंडावडवली या उप विभागातील नियत अस्थायी आस्थानेवरील १६ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र- 


अ*) व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ०२ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“ब*) 


दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “२७०१, मोठे व 


मध्यम पाटबंधारे, (योजनेतर), ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन, (०४) व्यवस्थापन 
आस्थापना (एक) आस्थापना, मागणी क्रमांक आय ३ (२७०१-४१९९)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


३. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या 


पदांपैकी जे पदधारक दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० या काळावधीत सदर पदावर कार्यरत 


राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३२०/(प्र.क्र.११७/२०२०)/ मोप्र-१ 


४. सदर आदेडा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 


१६/आ.पु.क., दि.१२/०२/२०२० अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२००३१६१६१४३४३२२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sapana Suresh Belote 
Sa ana S U resh DN: CN = Sapana Suresh Belote, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Water Resources 


Be | ote Dee दह 16:17:52 +05'30' 
(सपना बेलोटे) 
सहपत्र :- विवरणपत्रे-“अ ते ब” कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, 
३. मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई, 
४. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे, 
५. कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
क.अ., आ.(पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३२०/(प्र.क्र.११७/२०२०)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३२०/(प्र.क्र.११७/२०२०) /मोप्र-१, दिनांक : १६/०३/२०२० चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, ठाणे 


पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे अंतर्गत जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण, उपविभाग धोंडावडवली या 
उप विभागातील यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी 
दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२०. 


अ.क्र पदनाम मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांची 
संख्या 
1 १_| २ ३ 
1 १_| उपविभागीय अभियंता ०१ 
२ | सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/ ०६ 
कनिष्ठ अभियंता 

३ | वरिष्ठ लिपीक ०१ 
४ | कनिष्ठ लिपीक ०२ 
५ | टंकलेखक 10१ | 
६ | वाहनचालक ०१ 
७ । rots ०३ 
८ | चौकीदार 10१ | १ 

एकूण १६ 


Digitally signed by Sapana Suresh Belote 


Sapana S U resh D = Sapana Suresh Belote, C = IN, S 


Belote 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra 
OU = Water Resources Department 
Date: 2020.03.16 16:18:16 +05'30' 


(सपना Fare ) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३२०/(प्र.क्र.११७/२०२०)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“ब” 39 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३२०/(प्र.क्र. 9199/2020) /मोप्र-१, दिनांक : १६/०३/२०२० चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, ठाणे 


पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे अंतर्गत जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण, उपविभाग धोंडावडवली या उप 
विभागातील रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ 


कालावधी दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२०. 


अ.क्र. । कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
१ | विष्णू बाळू भाकरे मजूर 0. आ. || ३१/०५/२०२५ 
२ | SORTA हेदर भोईर चौकीदार a ae 39/04/2022 
एकूण ०२ 
Sapana ON cx “epaa Siteh Bats 


Suresh Belote 
(सपना बेलोटे) 


Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2020.03.16 16:18:42 +05'30' 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


